हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या बांधकामासाठी 
निधी वितरित करणेबाबत. 


आर्थिक वर्ष सन २०२२-२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.9६/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२ 


Wet: १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, दि.२२.०१.२०१० 
२. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, दि.१५.०५.२०१४. 


३. सह व्यवस्थापकीय संचालक (॥,सिटी अँण्ड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र 
लिमिटेड यांचे पत्र क्र. CDCO/Jt.MD(II)/2029/24, दि.१६.०७.२०२१ 


४ सहाय्यक मुख्य अभियंता,मुख्य अभियंता यांचे कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. मुअऔ/२०२१-२२/का.१२/इमा/औ”बाद/३७९,दि.३१.०१.२०२२ 


५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पत्र क्रमांक: बैठक २०२२/प्र.क्र.२६/इमा-१,दि.०४.०४.२०२२ 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ 3,दि.०४.०४.२०२२ 
७. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, दि.१२.०४.२०२२. 


८. अधिक्षक अभियंता(-59-१ & NT), RIT अँण्ड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र 
लिमिटेड.,नवीन औरंगाबाद यांचे पत्र H.:CIDCO/S.E.(Hsg-9 & NT)/2022/09, 
दि.१८.०४.२०२२ 


९. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.9६/का-५, 
दि.२०.०६.२०२२ 
qo, अधिक्षक अभियंता(-59-१ & NT), ict अँण्ड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र 
लिमिटेड.,नवीन औरंगाबाद यांचे पत्र H.:CIDCO/S.E.(Hsg-9 & NT)/2022/ 409, 
दि.२८.०७.२०२२ 


य्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये औरंगाबाद येथील हज हाऊसच्या बांधकामासाठी 
रु.१९.५० कोटी इतक्या खर्चाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये र.२९.८८ कोटी इतक्या 
सुधारित किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सिडकोने त्यांच्या संदर्भ क्र.३, 


दिनांक १६.०७.२०२१च्या पत्रान्वये विविध अडचणी व कारणे यामुळे बांधकाम पूर्ण होण्याचा कालावधी वाढला 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२ ०२२/प्र.क्र.9६/का-५ 

असल्याचे नमूद करुन औरंगाबाद हज हाऊस बांधकामासाठी रु. ४४.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या सुधारीत अंदाज 
पत्रकास मान्यता देण्याचीही विनंती केली. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र. ११ च्या पत्रान्वये सुधारित अंदाज पत्रकास सहमती दर्शविली आहे. सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार 
सचिव समितीच्या दि.२८.०३.२०२२च्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.५ अन्वये प्राप्त झाले असून त्यानुसार 
विभागाच्या अंदाजित रु.४४.०० कोटी इतक्या किंमतीच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास, उर्वरित काम येत्या ६ 
महिन्यात पूर्ण करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार औरंगाबाद हज हाऊस 
बांधकामाच्या रु.४४.०० कोटी इतक्या किंमतीच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.9 च्या शासन निर्णयान्वये 
तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर मान्यतेनुषंगाने सिडकोस संदर्भ क्र.९च्या 
शासन निर्णयान्वये रु.९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर सिडकोने त्यांच्या संदर्भ 
क्र.१० च्या पत्रान्वये उर्वरित निधी रु.५.१२ वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. तथापि वित्त विभागाने उर्वरित 
रक्‍कम रु.५.१२ कोटी पैकी रु.३ कोटी इतके सहायक अनुदान वितरीत करण्यास दिलेल्या मान्यतेनुषंगाने 


सिडकोस सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्र. झेड ई-१ , २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाज कल्याण, २००, इतर कार्यक्रम, (०१) (१९) हज समितीला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) (2234 ए २७६)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत निधी रु.१५.००कोटीच्या ६०% म्हणजे 
रु.९.०० कोटी इतका निधी हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या बांधकामासाठी सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल 
डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., औरंगाबाद (सिडको)यांना संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरित करण्यात आला आहे. सिडकोस अदा करावयाच्या उर्वरित रु.५.१२ कोटी निधी पैकी रु.३ कोटी (अक्षरी 
रुपये तीन कोटी फक्त )इतका निधी sare वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर रक्‍कम अवर सचिव, कार्यासन-२ तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खाती वितरीत 
करण्यात यावी. व तदृनंतर इ.सी.एस.द्वारे /ई-कुबेरद्वारे " सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ 


महाराष्ट्र लि., औरंगाबाद (सिडको)" यांना अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.9६/का-५ 

३. संदर्भ ७ येथील हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीचे बांधकामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यता, 
तसेच अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सिडको यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार सिडकोने काम 
पूर्ण करावे. तसेच उर्वरित निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत वितरीत निधीच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व 


बांधकामाच्या प्रगतीबाबतची माहिती सादर करावी. 


४. हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या बांधकामासाठी शासन निर्णय, क्रमांक: हज २०२१/ प्र.क्र.१६७/ 
का.५,दि.१७.०१.२०२२ अन्वये उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय das, सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट 
कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई (सिडको) यांना वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे प्रात झाळी आहेत. 


ष्‌. सदरचा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना संदर्भ क्र.६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत नियोजन 
विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४१३/२२, दि.२२.०८.२०२२ आणि वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र. २७८/ 


२०२२/व्यय-१, दि.०५.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९२३१७०६१२४९१४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHARANI 
UTTAM PATIL 2 ‘ara 
(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र 
लि., मुंबई. 
प्रति, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व १अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. मा.मंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.9६/का-५ 


५. अवर सचिव (का.२), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (टीडीएस ची रक्‍कम कापण्यात 
यावी ती) 

६. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८.अवर सचिव (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


